वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या निम्न संवर्गातून 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या वरिष्ठ 
संवर्गात पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१३२३/प्र.क्र.२१३/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ जुले, २०२४. 
संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र.पदोन्न-१३२३/प्र.क्र.२१३/सेवा-१, 
दि.१६.०३.२०२४. 


शासन Bear :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील वास्तुझारत्र उपविभागातील वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ (वेतनसंरचना एस-२० : रु.५६१००- 
१७७५००) या निम्न संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ (वेतनसंरचना एस-२३ : 
रु.६७७००-२०८७००) या वरिष्ठ संवर्गात सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. सदर AAMAS अ.क्र.२ येथील, श्रीमती अमिषा अमुल वाघवसे, वास्तुशास्त्रज्ञ यांना पदोन्नतीने 
वरिष्ठ वास्तुझास्त्रज्ञ, उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर या रिक्‍त 
पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. तथापि, श्रीमती वाघवसे या कौटुंबिक कारणास्तव पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू झाल्या नाहीत. 
२. यास्तव, श्रीमती अमिषा अमुल वाघवसे, वास्तुझास््रज्ञ यांची पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
त्यांच्या विनंतीनुसार, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव खालील विवरणपत्रात 
दर्शविण्यात आल्यानुसार, त्यांच्या नांवासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
1 १_| २ 3 8 
7 . | श्रीमी अमिषा अमुल | वास्तुशास्त्रज्ञ, उपमुख्य | वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, उपमुख्य 
वाघवसे वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, छत्रपती | वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, 
संभाजीनगर. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर. 
(रिक्‍त पदी) 


३. श्रीमती वाघवसे, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०३.२०२४ रोजीच्या शासन आदेशामधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 

४. श्रीमती वाघवसे, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा 
पदभार स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२४/प्र.क्र.९४(१)/सेवा-१ 


सेवा (ज्येष्ठसेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या 
शासकीय कर्मचाऱ्याने पदोन्नती आदेश निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित अधिकारी आदेझाच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर केलेल्या वाढीव कालावधीत रुजू 
न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित अधिकाऱ्याचे पदोन्नतीचे आदेशा 
आपोआप रद्द झाले, असे समजण्यात येईल. 

प. श्रीमती वाघवसे, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील. 


६. श्रीमती वाघवसे, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे 
यांना कळवावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१११७४१०७३७१८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARKE 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण, मुंबई / पुणे / नाशिक / 
छत्रपती संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई. 

६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे. 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

८. श्रीमती अमिषा अमुल वाघवसे, वास्तुशास्त्रज्ञ, उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय, सा.बां.वि., 
छत्रपती संभाजीनगर. 

९. संचालक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी............. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२४/प्र.क्र.९४(१)/सेवा-१ 


११. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

१५. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. कार्यासन अधिकारी (सेवा-२ / आस्था-१ / आस्था- 3 / सेवा-६ / संगणक कक्ष) , सा. बां. विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


